महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम" 
पुरस्कारप्राप्त गावांच्या दर्शनीय स्थळो 
"तंटामुक्त गांव" असा फलक लावंण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक तंमुगांः ९००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 2३२, दिनांक :- १९ जानेवारी, २००९. 


वाचाः- शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक- तंमुगा-१००८/सौआर-४३/पोल-१५, दिनांक- १४ आंगस्ट, २००८ 


शासन निर्णय :- गावात नवीन तंटे निर्माण होऊ नयेत तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने 
निर्माण होणारे तंटे लोकसहभागातून मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांती 
प्रस्थापित व्हावी, राज्याची शांततेतून समृद्धीकडे वांटचाल व्हाबी या दृष्टीने दिनांक १५ ऑगस्ट, 
" २००७ पासून राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरु करण्यात आलो आहे. सन Yoo's- 
०८ हे वर्ष मोहीम अंमलबजावणीच्या प्रथम वर्षातच मोहिमेस राज्यात मोठ्या प्रमाणात वश प्राप्त 
झाले असून, लोकसहभागातून राज्यातील २३२५ गावे तंटामुक्‍त गांव पुरस्कारप्राप्त ठरली आहेत. 
त्यातील २५२ गावे २०० गुणांपैकी १९० किंबा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करुन तंटामुक्‍त गाव 
शांतता पुरस्कारास पात्र ठरलो आहेत. सामाजिक शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने या गावांनी 
मोहिमेत्तील कामगिरी ऑमिनंदनीय व स्पृहणीय आहे. | 
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत गाबाने संपादिलेला हा लौकिक ब प्रतिष्ठा 
वृद्धिंगत व्हाबी आणि गावास मोहिम अंमलबजावणीतील सातत्य राखण्यासं प्रेरणा मिळत रहावो, 
तसेच अशा गावांपासून इतर गाबांनीही अनुकरण करावे.या दृष्टीने तंटामुक्त गाव पुरस्कार प्राप्त 
गावांनी गावाच्या दर्शनीय erat गावचे नाव आणि "तंटामुक्त गाव " असा फलक लावावा, ज्या 
गाबांनी १९० किंबा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करुन तंटामुक्‍त गाब शांतता पुरस्कार प्राप्त केलेला 
आहे त्या गावांनी गावाचे नाब आणि "शांतता पुरस्कार प्राप्त तंटामुक्‍त गाव" असा फलक लाबाबा. 
०्रे. सदर फलक लावण्याची कार्यवाही तंरामुक्‍त गाव समितीने कराखी. याबाबत 
होणारा खर्च गावास मिळणाऱ्या पुरस्कार रकमेतून भागविता. येईल, 


DAPOL - 153001. -15५५1.1. (१५७५६ 207805: MDTVC 0.0८! 


| 


रटोटा/”एच-२७६५०[ १०००-२-२००९]-१ : [कुन्मान् पः 


०३ 


२ 


संदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या बेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला 


. असून त्याचा संगणक सांकेतांक २००९०१२०९२१६२०००९ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने. 
che को 
ी *(चित्कला.झुत्शी ) 
अपर मुख्य सचिब(गृह), महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा.डपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा. लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, 
सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (पत्राद्वारे), 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व पालक सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त,  « 

सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 


_ सर्व जिल्हाधिकारी, 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, : न 
सर्व पोलीस अधीक्षक, ' ‘ 
सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत), 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील प्रत्येक 
मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 
सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचेमार्फत) . 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील 
प्रत्येक पोलीस ठाणे, प्रत्येक प्रामपंचायत यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी) 
सर्व गटविकासं अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांचेमार्फत) 
* सर्व तहसीलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत). 
निवड नस्ती (पोल-१५). व 


*५*५«००*५«*०%% 


DAPOL - IS\POL -15\ALL GRIGR-2008\Bord MDFVC_GR.doc 2° 
रच-२७६० -१अन 


